सन 2020-29 मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड 
अभियान वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ६ जून, २०२०. 
वाचा:- 
१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२) वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
३) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. F.No.9-9/2020-OS8(DC), 
दि.०८ मे, २०२० 
४) शासन Wal. AAP-2020/Cr.No.3¢/2-A, दि. १३ मे, २०२०. 
५) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र W.F.No.2-94/2020 NFSM(OS), 
दि. १४ मे, २०२०. 
६) आयुक्तालयाचे पत्र क्र. राअसुअ ग.तेल. २०२०-२१/ प्र. मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वा.कृ.आ./१२८९९/२०, 
दि. १५ मे, २०२० 
७ आयुक्तालयाचे पत्र क्र. राअसुअ/वा.कृ.आ./प्र.क्र.१/प्र.मान्यता/२०२०/र-११, दि. ०२ जून, २०२० 
प्रस्तावना 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाकित दि. ०८ मे, २०२० च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता या अभियानातर्गत 
गळीतधान्य व तेलताड पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्यय (Allocation) मर्यादेत 
एकूण रु. ६५३९.१८ लाख रकमेचा वार्षिक कृति आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजुरीस्तव सादर केला होता. केंद्र 
शासनाने संदर्भाकित दि. १४ मे, २०२० च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) अभियान 
राज्यात सन २०२०-२१ या वर्षात राबविण्यासाठी रु. ६४०३.०६ लक्ष निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी 
प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाचे संदर्भाकित दि. ०४ मे, २०२० च्या शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) करीता वार्षिक कृति आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 
१) सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान गळीतधान्य व 


तेळताड या अभियानाच्या एकूण रु. १८६३.६८२ लाख (अक्षरी रु.आठरा कोटी त्रेसष्ट लाख अडुसष्ठ 
हजार दोनशे फक्त) निधीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 


(रु लाख) 
अ.क्र तपशील केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
१ | सन २०१९-२०चे प्रलंबित दायित्व ११०८.५३५ ७५५.१४८ १८६३.६८२ 


२) सदर वार्षिक कृति आराखड्यातील घटक / उपघटकनिहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या 


परीशिष्ट-१ मध्ये नमूद केळे आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याचा ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात (अपवाद 


प्रलंबित दायित्व) अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३) सदर अभियानाच्या अंमळबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात (अपवाद प्रलंबित दायित्व) 


वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व 


राज्य हिऱ्याचा पुढील लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ करीता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खर्ची 


टाकण्यात यावा. 
१) प्रवर्ग २) केंद्र हिस्सा ३) राज्य हिस्सा 
मागणीक्रमांक डी-३ मागणीक्रमांकडी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्यपिके (००) (१०२) अन्नधान्यपिके 
(००) (२५ कृषि उन्नती योजना- | (co) (३३) कृषि उन्नती योजना- 
सर्वसाधारण राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य पिके । राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्रहिस्सा) (६०% केंद्र)(२४०१ ४६१४) | (राज्यहिस्सा) (४०% केंद्र) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत)३३, अर्थसहाय्य (२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित जाती a (04) oo उन्नती योजना- राष्ट्रीय see जन उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा -अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा -अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%)अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%)अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ BA), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 


(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥ ५५७) 

३३, अर्थसहाय्य 


१) प्रवर्ग २) केंद्र हिस्सा ३) राज्यहिस्सा 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
eee जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
अनुसूचित जमाती 


(०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके(राज्य 
हिस्सा ४०%) 
AY&&)33, अर्थसहाय्य 

(२४०१ 


४ सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण व 
वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्तर 


नियंत्रण अधिकारी 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


धि - | आयुक्तालय स्तर 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), 
कृषि आयुक्तालय, म.रा.पुणे 


सहाय्यक संचालक (लेखा-१, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


संबधित विभागीय कृषि सह संबधित विभागीय कृषी सह संचालक 
2. विभाग स्तर ; 
संचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी 
सार संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषि संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
त अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५) केंद्र शासनाने कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

६) केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२०-२१ करिता संदर्भाकिंत 
दि.१४ मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर 
केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे 
सनियंत्रण करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त 


कार्यालयांना निर्देशित करावे. 


७) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱयांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने 


लाभार्थ्याची निवड करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 


८) या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit Transfer) 
यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, या अभियानातर्गत 
शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा पुरवठा करण्यात येत 
असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि. १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

९) संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची निवड 
करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर संकलित करावी. 
सदर यादीमध्ये शेतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी क्रमांक बँक खाते क्रमांक, 
आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची 
यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची राहील. 

१०) सदर लाभार्थांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष 
तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि अधिका- 
यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त 
होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१६१५१६५४२४०१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे S U g riv Sam b h aj | tie ai by Sugriv Sambhaji 


DN: CN = Sugriv Sambhaji Dhapate, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government 


D h apate Of Maharashtra, OU = Agriculture And 


ADF Department 
Date: 2020.06.16 15:24:31 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Av AD -O 


Cc 
ae 


£59) oC 
आ का. दन ळे Se DS Da 


S 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 


८) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०) निवड नस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र. 33 /४-ओ 


परिशिष्ट क्र.१ 


सन २०२०-२१ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) बाबनिहाय मंजूर कार्यक्रम (रु. लाख) 


अभियान क्र.१ (गळीतधान्य) अभियान क्र. ३ (वृक्षजन्य तेलबिय) 15/(गळीतधान्य) 
झं चटक सन १९-२० अ. सन १९-२० अ सन १९-२० 
अ.क्र. घटक / बाब one घटक / बाब sree र्‌ घटक पातका 
प्रलंबित दायित्व क्र प्रलंबित दायित्व क्र. 0 प्रलंबित दायित्व 
१ | बियाणेघटक सह (१) । क्षेत्र विस्तार लागवड व देखभाल अ) | समुह पिक प्रात्यक्षिके 
अ | पायाभूत बियाणे उत्पादन (8रु. २५००/प्र. १६८.८९ [१.१ क्षेत्र लागवड २) | जवस (रु.३०००/हे.) ०.९५ 
: प्रमाणित बियाणे उत्पादन (@V. २५००/प्र.क्पि) ६२८.४५ वावा Ga त त त ५) | भुईमुग (रु.१००००/हे.) २६.१० 
क | प्रमाणित बियाणे वितरण (@v. २५००/प्र.क्वि) ५३२.४९ एकुण......(१) 20.04 
a a gq | कोकमवृक्ष (@ रु.१५,०००/प्र.हे.) 2 | s र 
र्‍ एकुण......(१) १३२९.८ वण ce ब) | एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
२) । तंत्रज्ञान प्रसारण घटक ै” — य १) | सूक्ष्म मूलद्रव्ये (र५००/हे.) ०.२२ 
7 गटप्रात्यक्षिक सोयाबीन (@ रु. ६०००/प्रति हे.) २११.०३ १.२ क्षेत्र लागवडी नंतर देखभाल छी | जैविक कौटकनाशके 
गटप्रात्यक्षिके भुईमुग (@ रु. १००००/प्रति हे.) १.७८ अ | महुआ वृक्ष (8 रु. २०००/प्र.हे) ०.४९ (रु.५००/हे.) ०.०८ 
एकुण गटप्रात्यक्षिके २ (अ) २१२.८१ ब | कोकम वृक्ष (@ रु. २०००/प्र.हे) ०0:९९ ५)_| स्प्रिकलर (?॥<5४ प्रमाणे) | ०.०० __ | 
ब॒ | शोतकरी शेतीशाळा (७8१४०००/शेतीझाळा) १५.९४ एकुण......(१.२) १.४९ ६) | पाईप्सचा पुरवठा ०.१५ 
क | शोतकरी प्रशिक्षण (@ रु.२४०००/प्र.प्रशिक्षण) १.७४ (२) तंत्रज्ञान प्रसारण घटक एकूण ....(ब) ०.४५ 
S| विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण १.४८ अ । ठोतकरी प्रशिक्षण ०.३३ 'क) | प्रशिक्षण 
एकुण.....(२) २३१.९६ ब॒। विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण ०.३६ q) | ठोतकरी प्रशिक्षण ०.२४ 
३) । उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा एकुण......(२) ०.६९ २)_| अधिकारी प्रशिक्षण ०.३६ 
अ | ज़िप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट ५.५७ (३) | अभियान व्यवस्थापन खर्च संकिर्ण | ogo | एकूण ....(क) ०.६० 
ब Site खते (@ रु. ३००/प्र.हे) २.९० (४ | फ्लेक्झीफंड : होततळे व पंपसंच ४.३० एकूण एकंदर ...(अ--ब--क) २८.१० 
क | पिक संरक्षण औषधे (@ रु. ५००/प्र.हे) ८.३७ एकुण एकंदर १३.८६ केंद्र हिस्सारु. १६.८६, राज्य हिस्सा रु.११.२४ 
S | एन.पी.व्ही.चा पुरवठा (@ रु. ५००/प्र.हे) १.३४ केंद्र हिस्सा रु. ८.३२ व राज्य हिस्सारु. ५.५५ 
डु सुधारीत कृषि औजारे : मनुष्यचलीत ३.९३ — — 
सुधारीत कृषि औजारे : स्वयंचलित १२१.४३ सारांश : प्रलंबित दायित्व सन २०१९-२० (रु. लाख) 
BS | पाईप्सचा पुरवठा ९२.७४ 
एकुण.....(३) २३६.२८ अ.क्र. अभियान क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
ES अ.व्य.खर्च : तांत्रीक सहाय्यता गट मानधन ११.०५ ra अभियान क्र.१ (गळीतधान्य) १०८३.३५६ ७३८.३६२ १८२१.७१८ 
अ.व्य.खर्च : संकीर्ण २.३९ 3 (ृक्षजन्य 
काता का २ अभियान क्र.३( तेलबिया) ८.३१९ ५.५४५७ १३.८६५ 
एकुण नियमीत कार्यक्रम.....अ0 ते ४) १८११.५१ र 1१79 (तेलबिया) ae pu saat 
ब) सन २०१८-१९ मधील प्रलंबित दायीत्व १०.२१ एकूण ११०८.५३५ धरीन जट | २0 
एकूण एकंदर (अ-- बो १८२१.७२ 
केंद्र हिस्सारु. १०८३.३६ व राज्य हिस्सा रु.७३८.३६ 


